महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने मे. फोमेंटो 
रिसॉर्ट अँण्ड हॉटेल लि. यांना दिलेल्या मौजे 
मोचेमाड-आरवळी टाक येथील मालमत्तेच्या 
भाडेपट्ट्याच्या कालावधीत वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी२०१५/०६/ प्र.क्र.४७४/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ 9) शासन निर्णय,समक्रमांक दि. १६ सप्टेंबर, २०२०. 
२) वरिष्ठ व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांचे पत्र दि.२६ मे, २०२३. 


प्रस्तावना : 


पर्यटन धोरणाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी तसेच राज्यात नवीन पर्यटन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी 
शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला राज्यात अनेक ठिकाणी शासकीय जमिनी उपलब्ध करुन 
दिल्या आहेत. महामंडळ त्यांच्याकडील मोकळ्या जागा आणि विकसित केलेली मालमत्ता भाडेतत्वावर देऊन 
पर्यटन क्षेत्रात खाजगी भागीदारी आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 


२. महामंडळाने सन १९९३ मध्ये मौजे मोचेमाड आरवली टाक, जि. सिंधुदुर्ग येथे २२.७९.५० हे. आर व 
मोचेमाड येथील ३१.६६.३० हे.आर. अशी एकूण ५४.४५.८० हे. आर खाजगी जमीन मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड 
हॉटेल्स लि. यांच्याकरीता संपादित केली. सदर जमीन जरी महामंडळाने संपादित केळी असली तरी 
त्याकरिताचा संपूर्ण खर्च मे फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड हॉटेल लि. यांनी सोसला आहे. शासनाच्या खाजगीकरण 
धोरणानुसार सदर संपादित जमीन मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड हॉटेल्स लि. यांना २५.४५.८० हे. आर. जागा 
दि.२६/०५/१९९४ च्या कराराने ३० वर्षाच्या दिर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर दिली आहे. 


३. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या संचाळक मंडळाने त्यांच्या १५७ व्या बैठकीत उपरोक्त 
प्रकल्पाकरीताची जमीन महामंडळाने भूसंपादित केली असून सदर जमीनीचे संपादन मूल्य मे. फोमेंटो रिसॉर्ट 
अन्ड हॉटेल्स लि. यांनी भरले असल्याने सदर लिजचे नुतनीकरण करण्यास संचालक मंडळाच्या बैठकीत 
मान्यता दिली आहे. सदर मालमत्तेच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य 
मंत्रीमंडळाच्या दि.१४/१२/२०२३ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आदेश निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौजे मोचेमाड - आरवली टाक, ता.वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग येथील मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अँण्ड हॉटेल लि. 
यांच्या रिसॉर्टच्या प्रकल्पाकरीता ५४.४५.८० हे. आर खाजगी जमीन महामंडळाने भूसंपादीत केलेली असून 
तिचे पूर्ण संपादन मूल्य मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अँण्ड हॉटेल लि. ने भरणा केले आहे. महामंडळाने सदर जमीन 
संबंधीत कंपनीस दि.२६/०५/१९९४ च्या कराराने ३० वर्षाच्या म्हणजेच दि.२५/०५/२०२४ पर्यंत दिर्घ मुदतीच्या 
भाडेपट्ट्याच्या करारावर दिली आहे. सदर भाडेपट्ट्याची मुदत दि.२५/०५/२०२४ पासून पुढे ९० वर्षे करण्यास, 
महसूल व वन विभागाने नमूद केलेल्या आणि झासन निर्णय दि.१६/०९/२०२० मधील खाली नमूद अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड हॉटेल लि. यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणाऱ्या जमीनीची मालकी महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळ यांची राहील याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख भाडेपट्टा करारामध्ये करण्यात यावा. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी२०१५/०६/ प्र.क्र.४७४/पर्यटन 


मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अँण्ड हॉटेल लि. यांना ज्या कारणासाठी संपादित जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यात येत 
आहे, त्या जमीनीचा वापर त्याच प्रयोजनासाठी करणे मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अँण्ड हॉटेल लि. यांच्यावर 
बंधनकारक राहील. दुसऱ्या कोणत्याही अन्य प्रयोजनासाठी सदर जमीनीचा वापर करण्यात येऊ नये. 
३) सदर जमीन संपादीत करण्यात आलेली असल्याने सदर जमिनीचा धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-२ 
म्हणूनच राहील. 
8) संपादित जमीनीचा भाडेपट्ट्याने वापर करताना शासनाचे हित जपले जाईल याबाबतची जबाबदारी 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे असेल. 
२. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड हॉटेल लि. यांच्या दरम्यान करावयाचा 
करारनामा (Lease Deed) सर्व संबंधित कायदेशीर बाबींची तपासणी करुन अंतिम करण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१७०२३७८१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
& 


5.4.20=c63ad337cb443baf4ff2dd6161 56bccf1f2629f47cc9704e8e8523 
3590086505, postalCode=400032, Mi 


D A N D ) E KA R ialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA6D766 
D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 


( उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


— 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (पर्यटन), मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
व्यवस्थापकीयसंचालक, महाराष्ट्रपर्यटनविकासमहामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखापरीक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखापरीक्षा/लेखावअनुज्ञेयता), नागपूर 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 

व्यवस्थापक, मे. फोमेंटो रिसॉर्ट अण्ड हॉटेल लि., आरवली ता. वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

अधिक्षक भूमी अभिलेख, सिंधुदुर्ग 

निवडनस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


— 


— — 


पृष्ठ २ पैकी २ 


